आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात महात्मा ज्योतिराव 
फुले जन आरोग्य योजनेसाठी निधी 
वितरण 
लेखाशीर्ष-२२१० जी २८९ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३० जून, २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र. मफुयो-२०२२/प्र.क्र.१३२/आरोग्य-६. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दि.०१.०७.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२२ या 
कालावधीसाठी विमा हप्ता प्रदानासाठी रु.२५०३.२१२१७ area इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशीर्षाखाली महात्मा ज्योतिराव फुले जन 
आरोग्य योजनेंतर्गत दि.०१.०७.२०२२ ते दि.३०.०९.२०२२ या कालावधीसाठी विमा हप्ता प्रदानासाठी 
एकूण रु.२५०३.२१२१७ लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशीर्ष बाब सन २०२२-२३ सदर शासन 
मधील निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय | करण्यात येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
19 | २ ३ शिक्के अया प 
महात्मा ज्योतिराव । २२१०जी | ३१-सहायक 
फुले जन आरोग्य | २८९ अनुदाने सित कस 
योजना (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.२५०३.२१२१७ लाख (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी तीन लाख एकवीस 
हजार दोनशे सतरा फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्याना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


&. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभाग अनौपचारीक सं.क्र.५२२/व्यय-१४ दि.७.०६.२०२२ च्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२४१२२२५२०४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल _ आदेशानुसार soe 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने oy sn ean 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 0००८०१ 

hi 
25.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a874631831 
a2beea0beScb381 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF186BB11E725244 

ialNumber=344DE3FFO7B9439DD1 1CAF72825SASEBOAOD 

PAWAR D49SEF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 
Date: 2022.06.30 15:22:09 +05'30! 
(किरण fe. Tare ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


oe 
ष्‌. 
६. 
७. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६),, आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


